महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक - बांधका-०८२२/प्र.क्र.२९६/पोल-७. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक - ४ ऑक्टोबर, २०२२. 


विषय :- पोलीस अधीक्षक, बीड यांच्या अधिपत्याखालील पोलीस ठाणे केज परिसरातील 
स्टोअर रूम, जीम हॉल, पार्किंग ats व इतर अनुषंगिक कामाचे बांधकाम करणेसाठी 
नवीन प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 

संदर्भ :- पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र.पोमसं/२७-ब/२८-ब-२/बीड 
केज-निवा./२५९/२०१०, दिनांक - २५.०८.२०२२. 


ज्ञापन.- 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांनी, पोळीस अधिक्षक, बीड यांच्या अधिनस्त 
पोलीस ठाणे, केज येथील २० निवासस्थाने बांधकामासाठी प्रदान केलेल्या सुधारीत अंदाजपत्रक 
रु.५,९४,८६,९५४/- इतक्या निधीपैकी कामे पूर्ण करुन उरलेल्या रु.२,३५,४५,९१२/- इतक्या 
शिल्लक रकमेमधून पोलीस ठाणे केज परिसरातील स्टोअर रूम, जीम हॉल, पार्किंग होड व इतर 
अनुषंगिक कामाचे बांधकाम करणेसाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव शासनास 
सादर केला आहे. 
२. प्रस्तावित कामामध्ये पोलीस ठाणे, केज परिसरामधील स्टोअर रूम, जीम हॉल, पार्किंग 
शेड, पाण्याचा हौद व इतर अनुषंगिक बांधकामे करण्याच्या रु. 234.00 लाख रकमेचे अंदाजपत्रक 
उपविभागीय अभियंता, सा.बां. उपविभाग, केज यांनी सन २०२१-२२ च्या राज्य ई-दरसूचीनुसार 
तयार केले असून, त्यास कार्यकारी अभियंता, सां.बा.विभाग, अंबेजोगाई व अधिक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम परीमंडळ, उस्मानाबाद यांनी स्वाक्षाकिंत केले असून, त्यावर पोलीस निरीक्षक, 
पोलीस ठाणे केज व पोलीस अधिक्षक, बीड यांनी प्रतिस्वाक्षांकित केले आहे. तसेच त्यास तांत्रिक 
मान्यता मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बाधकाम विभाग, औरंगाबाद यांनी दिली असून, त्यावर पोलीस 
अधिक्षक, बीड यांची प्रतीस्वाक्षरी केली आहे. 
३. वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-पाच व सार्वजनिक 
बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परि.क्र. १३४ (3) मधील तरतुदीनुसार रुपये १ कोटीपर्यंतच्या किरकोळ 
नागरी बांधकामांना प्रशासकीय मान्यतेसह निधी उपलब्ध करुन देण्याचे प्राधिकार विभागप्रमुख यांना 
देण्यात आले आहेत. त्यावरील १५ कोटी पेक्षा कमी अंदाजपत्रकीय रकमेच्या कामांच्या ढोबळ 
अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यास 
सक्षम अधिका-याने तांत्रिक सहमती प्रदान केल्यानंतर, क्षेत्रीय स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी 
असलेल्या संबंधित मुख्य अभियंता (स्थापत्य) व मुख्य अभियंता (विद्युत) यांच्याकडून शिफारशीसह 
We अंदाजपत्रकानुसार उपभोक्ता विभागाने त्यांच्याकडीळ कामाची निकड व अनुदानाच्या 
उपलब्धतेनुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास सक्षम असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच 
शासन परीपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, दिनांक २५.०९.२०१९ अन्वये याबाबतच्या सूचना 
प्रसृत केल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः बांधका-०८२२/प्र.क्र.२९६/पोल-७ 


४ त्यामुळे पोलीस अधिक्षक, बीड यांच्या कार्यालयाने अधिक्षक अभियंता, मुंबई (सा.बां) मंडळ, 
मुंबई यांनी पोळीस ठाणे, केज परिसरामधील स्टोअर रूम, जीम हॉल, पार्किंग शेड, पाण्याचा हौद व 
इतर अनुषंगिक बांधकामे करण्याच्या रु. २३५.०७ लाख इतक्या अंदाजपत्रकास, पोलीस स्टेशन, 
केज परीसरातील २० निवासी बांधकामासाठी प्रदान केलेल्या रु. ५,९४,८६,९५४/- मध्ये खर्च करुन 
शिल्लक राहिलेल्या निधीमधून उपरोक्त ₹.२,३५,०७,०००/- (रुपये दोन कोटी पस्तीस लाख सात 
हजार मात्र) इतक्या रकमेच्या सोबत जोडलेल्या Recapulation Sheet प्रमाणे अंदाजपत्रकीय 
खर्चाच्या प्रस्तावास, सदर खर्चाचे अंदाज हे सक्षम प्राधिकारी यांनी साक्षांकित करणे आवश्‍यक आहे, 
या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा "गृह विभाग-मागणी क्र. बी-१०, ४०७०, इतर प्रशासनिक 
सेवांवरील भांडवली खर्च, ००, ८००, इतर खर्च, (00) (००(०५) महाराष्ट्र राज्य पोलीस 
गृहनिर्माणसाठी बांधकाम करणे (४०७००१५१)(कार्यक्रम), ५३-मोठी बांधकामे,” याखाली सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाकडे, पोलीस ठाणे, केज अंतर्गत २० पोलीस निवासस्थाने कामांसाठी मंजूर 
केलेल्या निधीमधून, खर्च करुन शिल्लक राहिलेल्या निधीतून प्रस्तावित केलेला रु. २३५.०७ लाख 
खर्च भागविण्यात येईल. 

६. हे ज्ञापन, या विभागास शासन निर्ण वित्त विभाग  क्र.विअप्र- 
२०१३/प.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ व दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ 
अन्वये वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-पाच अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार, तसेच शासन परीपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/अर्थ-३, दिनांक २५ सप्टेबर, २०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारात 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर [ईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१००४१६५५५४२७२९ असा आहे. हे ज्ञापन डीजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, NARAYAN 
BIRA MANE 


(नारायण faxt A) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. पोलीस अधिक्षक, बीड 
३. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परीमंडळ, उस्मानाबाद. 
४. कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, अंबेजोगाई, जि. बीड. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 
७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई/बीड. 
८. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
९. कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड फाईल (पोळल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


a 
ame of the Department : Police Department 


सट”. कता ‘- Construction of Store, Gym Hall, Parking Shed & Alied Works at Police Station Premises Kaij Tq. 
Kaij Dist. Beed 


<tr 


RECAPITULATION SHEET 


Particulars of Items Norms Cost Rs. 
(Rate Rs.) 
a) Building Proper (Built Up Area Sq.m) 


ह Basement ee, 
Ground Floor (Including Plinth Protection) eee = 


2nd Floor 


pereos [nm 
Pp 
za 
sd 


=| > 

m 

(77) 

५८, 

m 

=z 

a 

> 

(pe 

5 

षा 

= 

7) 
९) OC] ९० jo) 
oO}; O|] O ९ 


Sere ter erie oF 

—_> 

= ळ् — 
n fame 
Laas = 
= mn 
S ठ 
= 2 

1 


n 
| 
छे 
= 
0) 


16800525.0 


@ 
— 
=| 
त 
» 


rw 
el a) (ae heal "२० hed Wales 2 


ल्या 
~— 


-ए 
9) 
= 
स 
=] 

Ko} 
१ 
ळर 
Qa. 
ge 
= 
© 
£)- 
९0 
s 
xy 
7) 


TOTAL B.U.A. = 

(b) Fuel Gas Pipeline 

c) Bio Digester i 
d) Rain/Roof Water Harvesting 

e) Solar Roof Top (moU to be executed) te 
f) Ramp for Handicaps and Patients ” ०७७७ 
g) Furniture aa 
2 |Water Supply & Sanitation 5% me oe | 0.00 


3  |Elecrification 


—|—| —~ =F 


१२४७१९५१०८ 


nternal 5% 
xternal 6% 


ire fighting Arrangements etc. P| 


840026.0 


hl 1008032.0 
Sub Total (3) 


रि Sub Total (A) (1) + (2) + (3) 
(8) |Miscellaneous Items a (५७.७ 


| i) Compound Wall & Gate _ aaa [ed 
ii) Internal C.C, Road & Drain a 


iii) Development of Ground 700 
४) Retaining Wall 1 
दिवड 


oy 
| > 


|. 
| 


>> 

00। — 

| % 

pb) > 

ळ| oo 
al oO 

oo} or 
el 

2! 2 
Oo} 5|0|०|6 


J 
) he 
> र्ग 


Including Existing Building) 


| 


7 = | 7 | | 


DEORE ea Seg eee ककं 


नड omens 
vii) Soil Investigation & Detail Land Survey aa 


viii) CC Drain & CD Works 


को 
क क्न्क cies 


RS ieers 


| (0.00 


| 0.00) 


९ 


Sub Total (a) 16800525.00 


| 0.00| 


९ 


Sub Total (a) = (1) + (2) + (3) + (B) 18648583.00 


OPTIONAL ITEMS 


Cc 
5 
Q 
0 
न 
@ 
fe) 
= 
a 
9) 
> 
@ 
s 
+ 
2 
x 
ठे 
s 


ing (Cum 
Water main, pump House, Bore Well _- 
ir-Conditioning 


=e 
9) 
1 
< 
oO 
7] 
= 
a 


2 


> 


लाजा 
a 
zz 


SubTotal(C) |_________0.00| 
18648583.00 


Total Rs. (A) Project Cost (P) = (A) + (B) + (C) ठी 
(D)_|OPTIONAL ITEMS at Lae ला मकअनिडयाि 
0 लिक 
ii) Labour Insurance (0.50%) | [0.50% of ay | क... 

oer pei 

eet aad 

sta vat | 


— 


| 


—a 


iv) GST (12%) 12% of (P) 
v) Price Escalation 10% of (P) gi x Set: 1864858.00 
Sub Total (D) 4858712.00 


TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B +C+D) Rs. 
Say Rs. Lakhs 


— 


PLINTH AREA RATES FOR 


(i) Building Proper Cost =Rs. 168.01 
(ii) Elect. Work =Rs. 0 
(iii) Water Supply =Rs. 0 
(iv) For (i) + (ii) + (iii) =Rs. 168.01 
: (v) Total Project Cost = TPC/Area = Rs. 235.07 


कुल approuee| पश 


९४. 2,3 ees (७८७. two chore thirty five 


Lath seven thowiand i 
7 a Sub-Divisional Aa cut ay 


P. W. Sub-Divin Kaij शी Division, Ambajogai 


at 


८८2०१० 


छु*< 


पोलीस निरीक्षक \\ शे 
पोलीस ठाणे "कि Ss 
Nandkumar Thakur 


Superintendent Of Police,Beed. 
\ 
Ann 2 


ChiefEngincer 


PW. Region, Aurangabad, 


